" सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील १२% व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत”. 

महात्मा फुले मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी 
मर्या, पेठवडगांव, जि. कोल्हापूर. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग 
शुध्दीपत्रक क्रमांकः सूतगि-३३१९/प्र.क्र.५३/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० मार्च, २०२२. 


वाचा :- 
शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः सूतगि-३३१८ 
/प्र.क्र.८३/टेक्स-१ (अ), दि.२०.०९.२०२१ 


वाचा येथील दि.२०.०९.२०२१ रोजीच्या झासन निर्णयामधील, परि.क्र.१ च्या तक्‍त्यामधील 
स्तंभ क्र.६ मध्ये, ज्या खात्यात व्याजाची रक्‍कम जमा करावयाची त्याचा तपशिल Ratnakar Bank, 
Branch - Laxmipuri, Kolhapur. Account ।॥१०.४००००२६४४७०५, IFSC Code - 
RATNooocoo2 याऐवजी ज्या खात्यात व्याजाची रक्‍कम जमा करावयाची त्याचा तपशिल 
KALLAPPANNA AWADE ICHALKARANJI JANTA SAH BANK LTD., BRANCH :- 
SHAHPURI, KOLHAPUR, Account No.00(9002300000024, IFSC Code- KAlJoo0000(9 
असे वाचण्यात यावे. 

सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०३३०१६३५१६२७०२ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. शिका 

SUJATA MAYUR _ वावडी णव डिड 


2.5.4.20=409e9774a7d 1 ea9c8d3e1257 16d4e57b62e42f958e738b4526fe9098 
70e0fb38, pseudonym=8898E599D33E9A46BFFFE44B288C3272AA93777D, 
ialNumber=3E1E426F74F1978EA7797E86DAB9645CCFC7CO8D9F395ABD7 
1E88BAEB3731288, cn=SUJATA MAYUR BHAVSAR 
2022.03.30 16:37:39 +05'30 


(सुजाता भावसार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

२) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) प्र. स. (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


SAQA, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर . 
५) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


UN शुध्दीपत्रक क्रमांकः सूतगि-३३१९/प्र.क्र.५३/टेक्स-१ (अ) 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई. 

७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३ , मंत्रालय, मुंबई. 

qo) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) शाखा व्यवस्थापक, बुलडाणा अर्बन को-ऑप क्रेडीट सोसायटी, बुलडाणा, शाखा लक्ष्मीपूरी, 
कोल्हापूर-२ . 

१२) कार्यकारी संचालक, महात्मा फुले मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या, पेठवडगांव, जि. 
कोल्हापूर, 

१३) कार्यासन अधिकारी,(रोख शाखा), सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई (३ प्रती). 
१४) निवड नस्ती - टेक्स-१ (31) / टेक्स-१ (बो. 


